वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक ४३-अ, 
नियम क्र.१४० मधील वित्तीय अधिकार व वित्तीय 
मर्यादा सुधारित करणेबाबत (भाग-२). 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- एचसीटी ५२१९/१३२/प्र.क्र. २२/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय, क्र. पी/५२/१६३३ (७२/९७)-तेवीस, दि. ३०/०७/१९९७. 
२) उप प्रबंधक, लायब्ररी, म्युझियम, लिगल रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स, उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. 3॥०॥/२०१९/१५, दि. १/०२/२०१९, क्र. Judlib/2098/83, 
दि.४/०७/२०१९ व क्र. Judli /2098/ 928, दि.१६/१०/२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-१०११/प्र.क्र. ३७/२०११/विनियम, 
दि.१७/०४/२०१५. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १७/०४/२०१५ अन्वये सुधारित 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक ४३-अ, नियम क्र. 
१४० अन्वये दैनंदिन कार्यालयातील उपयोगासाठी संदर्भ पुस्तके, प्रकाशने विकत घेण्यास मंजुरी 
देण्याचे अटीअधिन पूर्ण अधिकार प्रशासनिक विभाग, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख, 
कार्यालय प्रमुख/संस्थांचे प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 

कालपरत्वे माहिती तंत्रज्ञानात होणाऱ्या बदलास अनुरूप उपरोक्त बाबींच्या माध्यमांत देखील 
बदल झालेला आहे. पुस्तके, प्रकाशने, Heda, नियतकालिके ही ईलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सध्या 
उपलब्ध असून ती डेटाबेस स्वरुपात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयाकरिता तसेच मा. 
न्यायमुर्ती यांच्या निवासस्थानी खरेदी करण्यात येतात. असे डेटाबेस प्रत्येक वर्षी खरेदी न करता ती 
वेळोवेळी नुतनीकृत करावी लागतात. त्यानुसार उपरोक्त वित्तीय TAA SGA TA सुधारणा 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान समितीच्या मान्यतेनुसार वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक ४३-अ, नियम क्र. १४० मध्ये या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी आणि 
शर्तीच्या तसेच विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकार सुधारित करण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर वित्तीय अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास तसेच 
विहीत केलेल्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट वा अटींची पूर्तता होत नसेल, अशा प्रसंगी प्रस्तावास 
शासनाची मंजूरी आवश्‍यक राहील. 

२. या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाहानांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी ५२१९/१३२/प्र.क्र. २२/का.४ 


शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी AeA अनुपालनाच्या अधीन राहून करण्यात 
यावा. 

३. सदर झासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, 
दि.३०/०७/१९९७ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 

४. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून मंजूरी आदेश निर्गमित करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
सदर मंजूरी आदेशाची प्रत इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांप्रमाणेच संबंधित लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याला 
व वित्त विभागाला (विनियम शाखा व व्यय ५ कार्यासन) पाठवावी. अशा मंजूरी आदेशामध्ये वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग २ मधील संबंधित वित्तीय शक्तींचा अनुक्रमांक, नियम क्रमांक 
तसेच सदर शासन निर्णयाचा क्रमांक, दिनांक व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्तींचा न 
चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 

५. याशासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्‍ती, या वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८, भाग दोन द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय sera भाग महणून समजण्यात 
यावा. ज्यावेळी भाग २ चे प्रकाशन छापले जाईल, त्यावेळी त्यात या शक्‍तीचा अंतर्भाव करण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाकडीळ अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-५२९/२०१९/ 
विनियम, दि. १२/११/२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार प्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२९१२४०४०५४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Yogesh 
Heeralal Ameta 
(योगेश आमेटा) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- “परिशिष्ट अ 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

) 

) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी ५२१९/१३२/प्र.क्र. २२/का.४ 


६) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
७) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) 
) 


८) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
९) महालेखापाल - १ (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०) महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा/ळेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) वरीष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग व्यय ५ / विनियम, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३, २४, २५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी ५२१९/१३२/प्र.क्र. २२/का.४ 


शासन निर्णय, क्र..एचसीटी ५२१९/१३२/प्र.क्र.२२/का.चार, दि.२९/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील उच्च न्यायालय, मुंबई या कार्यालयाकरिता महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ अंतर्गत प्रदान करण्यात 


पुस्तक स्वरुपात किंवा ई-पुस्तक 
किंवा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक्स 
स्वरुपात खरेदी करण्यास मंजूरी 
देणे व कायदेविषयक 
अहवाल/मासिके व इलेक्ट्रॉनिक्स 
स्वरुपातील प्रकाशने किंवा ई- 
पुस्तक किंवा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक्स 
स्वरुपातील प्रकाडानांच्या 
नुतनीकरणाच्या खर्चास मंजूरी 
देणे 


२. मा. मुख्य न्यायमुर्ती, 
उच्च न्यायालय, मुंबई 
(विभाग प्रमुख) 


वार्षिक रु.१.०० कोटी 
पर्यंत 


आलेले वित्तीय अधिकार 
अ. | महाराष्ट्र आकस्मिक शक्तीचे वर्णन अधिकारांचा वापर प्रदान केलेल्या अटी 
क्र. | खर्च नियम, १९६५ चा करण्यास सक्षम प्राधिकारी | अधिकारांची मर्यादा 
नियम क्रमांक 
1१ | २ ३ PB 4 द 
दैनंदिन कार्यालयातील | १. प्रशासकोय विभाग वार्षिक रु.३.०० कोटी | १) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
| अनुक्रमांक ४३-अ, | उपयोगासाठी/ग्रंथालयासाठी पर्यत २) प्रशासनिक विभाग/ विभाग प्रमुखांना त्यांच्या 
नियम क्र. १४० इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरुपाची प्रकाशने स्वत:च्या कार्यालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 


कार्यभार सांभाळणाऱ्या या राजपत्रित 
अधिकाऱ्याला हे अधिकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

३) वेळोवेळी अंमलात असलेल्या खर्चाच्या 
काटकसरीविषयक आदेशांचे अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


